कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प संच क्र. ६ च्या 
सुधारीकरणास व आधुनिकीकरणासाठी महानिर्मिती 
कंपनी मर्यादित यांना प्राप्त झालेल्या कर्ज रक्कमेच्या 
समायोजनाबाबत वित्तीय वर्ष २०१७-१८. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन पुरकपत्र क्र. निधिवि-२०१७/प्र.क्र.--११२/(६) भाग (३)/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : - ३१.०३.२०१८ 
संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र. निधिवि-२०१७/प्र.क्र.-११२/(६) भाग (३)/ऊर्जा-३ 
दि.३१.०३.२०१८ 

शासन पूरकपत्रक- 

या विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये महानिर्मिती कंपनीच्या कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प संच 
क्र. ६ (सुधारीकरण व आधुनिकीकरण) प्रकल्पास जागतिक बँकेकडून मंजूर झालेल्या व महानिर्मिती कंपनीस 
परस्पर प्राप्त झालेल्या कर्जाची रक्‍कम रु.४,९२,७२,६७४/-(अक्षरी रु. चार कोटी ब्याण्णव लाख बाहत्तर हजार 
सहाशे चो-याहत्तर फक्त) इतकी रक्‍कम पुस्तकीसमायोजने वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 

सदर झासन निर्णयामध्ये खालील बाब समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

महानिर्मिती कंपनीच्या कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प संच क्र. ६ (सुधारीकरण व आधुनिकीकरण) 
प्रकल्पास जागतिक बँकेकडून महानिर्मिती कंपनीस परस्पर कर्ज प्राप्त होते.महानिर्मिती कंपनीस परस्पर प्राप्त 
झालेले कर्ज महालेखापाल कार्यालयाकडून ८६५८ CAROB Suspens Account या निलंबन लेखाशिर्षाखाली 
दर्शविण्यात येते निलंबन लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात आलेली रक्‍कम रु. ४,९२,७२,६७४/-(अक्षरी रु. चार कोटी 
ब्याण्णव लाख बाहत्तर हजार सहाशे चो-याहत्तर फक्त) पुस्तकी समायोजनेने मागणी क्र.के-११ मुख्यलेखाशिर्ष 
६८०१ वीज प्रकल्पासाठी कर्ज (६८०१०६४७) ५५ कर्जे या लेखाशिर्षाखाली समायोजित करण्यात यावी. 


सदर शासन पूरकपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०५०३१३३२४६५५१० असा आहे. हे पूरकपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Vilas 
Mahadeorao 
Rajurkar 


(वि.म.राजुरकर) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रत -: 
१) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित, wears, 
वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-५१ 


शासन पूरकपत्रक क्रमांकः निधिवि-२०१७/प्र.क्र.-११२/(६) भाग (३)/ऊर्जा-३ 
२) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विदयुत सुत्रधारी कंपनी मर्यादित, हाँगकाँग 
बिल्डींग , ४ था मजला.एम ,जी,रोड . फोर्ट, मुंबई-२२३ 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई-४०००२०. 
) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई-४०००२०. 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधान सभा, विधानभवन, मुंबई 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप / राळेवि-१), मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
९) वित्त विभाग, /(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्यय-१६/ FT व हमी संनियत्रण कक्ष 
मंत्रालय, मुंबई, ३२ 
१०) निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


